केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता प्राप्त 
झालेल्या निधीपैकी आर्थिक वर्षाअखेर 
SNA खात्यातील राज्य हिस्स्याच्या 
अखर्चित राहणा-या रक्‍्कमेवरील व्याज 
व इतर जमा रकमा जमा करण्यासाठी 
नविन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रुसायो-२०२२/प्र.क्र.९०/विशि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- १७ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ- 
१. शासन पत्र वित्त विभाग क्र.संकिर्ण- २०२२/ प्र.क्र.०९/ साधनसंपत्ती, 
दि.०७ जून, २०२२ 
२. राज्य प्रकल्प संचालक, रुसा, मुंबई यांचे पत्र क्र. रुसा/ २०२२/ १५६ दि.१०.०३.२०२२ 
३. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान महालेखापाल यांचे कार्यालय यांचे पत्र क्र. सं. ख. वि/ 
चा-१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/ युओआर- ६६/ २०२२-२३/ ३८७ दि.१२.०९.२०२२ 


प्रस्तावना- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये वित्त विभागाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या 
विभागाकडून कार्यान्वित करण्यात येणा-या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या SNA खात्यातील केंद्र व 
राज्य हिस्स्याच्या अखर्चित रकमेवरील व्याजासाठी त्यांच्या विभागाशी संबंधित कार्यात्मक 
प्रधानशिर्ष/ उपशिर्षा खाळील ८०१- अनुदानग्राहींकडून अखर्चित शिल्लकीवरील व्याज किंवा 
इतर जमा रकमा अंतर्गत (०१) व्याज व (०२) इतर रकमा जमा करण्यासाठी आवऱ्यकतेनुसार 
स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबतची विनंती केली आहे. 
२. त्यानुसार, या विभागांतर्गत राबविण्यात येणा-या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अभियानासाठी प्राप्त झालेल्या निधीपैकी आर्थिक वर्षाअखेर SNA खात्यातील अखर्चित 
राहणा-या राज्य हिस्स्याच्या रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा जमा करण्यासाठी नविन 
लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


या विभागा अतंर्गत राबविण्यात येणा-या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानासाठी प्राप्त 
झालेल्या निधीपैकी आर्थिक वर्षाअखेर SNA खात्यातील अखर्चित राहणा-या राज्य 
हिस्स्याच्या रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा जमा करण्यासाठी खालील प्रमाणे नविन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः रुसायो-२०२२/प्र.क्र.९०/विशि-३ 


मुख्य लेखाशीर्ष | ०२०२ =| शिक्षण, क्रोडा, कला व संस्कृती | 0202 Education, Sports, Art 


and Culture 
OF मुख्य शि सर्वसाधारण शिक्षण 01 General Education 
लेखाशीर्ष 
गौणशीर्षे- ८०१ अनुदानग्राहींकडून अखर्चित | 801 Interest or other earnings 
ठिलकींवरीळ व्याज किंवा इतर from grantee on unspent 
eo balances 
जमा रकमा 
गटशीर्ष- (०१) विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण | (01) Interest under University 
अंतर्गत व्याज and Higher Education 
उप गटशीर्ष (०१(०१) | सिंगळ  नोडळ खात्यातील | (01) (01) | Interest on — unspent 
अखर्चित शिलकींवरील व्याज balances in Single Nodal 
585 Account (0202507301) 
(०२०२५०७३०१) 
गटशीर्षे - (०२) विद्यापीठ आणि wea शिक्षण | (02) Other Earnings under 
अंतर्गत इतर जमा रकमा University and Higher 
Education 
उप Teany (02(09) | सिंगळ नोडल खात्यातील इतर | (02) (01) | Other Earnings in Single 
जमा रकमा (०२०२५० ८ २० १) Nodal Account 
(0202508201) 


२. सदरचा शासन निर्णय महालेखापाल कार्यालयाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. सं. ख 
वि/ चा-१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/ युओआर- ६६/ २०२२-२३/ ३८७ दि.१२.०९.२०२२ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २६/ अर्थ -८/ २२ दिनांक ०७.१०.२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११७१२१२४२४८०८ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


॥]॥॥ ॥॥॥0-॥९॥॥१३१॥७०: 
BAWISKAR 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (wa, मुंबई 

३. संचालक, (लेखा व कोषागारे), मुंबई 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 

५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. सहसचिव/ उपसचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. वित्त विभाग (व्यय ५/ अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई 

८. निवडनस्ती- विशि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


